आनंदवाडी, ता देवगड, जि. सिंधुदुर्ग येथील 
मत्स्यबंदराच्या ठिकाणी भरावाच्या कामात 
झालेल्या वाढीव परिमाणाच्या खर्चाबाबत 
समिती गठित करण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यवि-१५१४/प्र.क्र.१७०/पदुम-१४ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १७ जानेवारी, २०२२ 


वाचा - समक्रमांकाचा शासन निर्णय दि. २७.०९.२०१८ 


प्रस्तावना - 

आनंदवाडी, ता. देवगड, जि. सिंधुदुर्ग येथील मत्स्यबंदर बांधकामाच्या रु. १४९.८० कोटी इतक्या 
रकमेच्या कामास वाचा येथील शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. आनंदवाडी 
मत्स्यबंदराच्या प्रशासकीय मान्यतेमध्ये नमूद केलेले भरावाचे परिणाम, निविदेमध्ये नमूद केलेले भरावाचे परिणाम 
तसेच प्रत्यक्ष बांधकाम करताना संपुर्ण प्रकल्पाच्या जागेवर आवऱ्यक असणारे परिणाम यामध्ये असलेल्या 
तफावतीची पडताळणी व प्रकल्प पुर्ण करण्यासाठी आवश्‍यक असणाऱ्या भरावाच्या परिणामाची खात्री करण्यासाठी 
समिती गठित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 
आनंदवाडी, ता देवगड, जि. सिंधुदुर्ग येथील मत्स्यबंदराच्या ठिकाणी भरावाच्या कामात झालेल्या वाढीव 
परिमाणाच्या खर्चाबाबत खात्री करण्यासाठी खालीलप्रमाणे समिती गठित करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र विभाग पद 
|. श्री मानस बेहरा, सिविल इंजिनिअरिंग विभाग, आय आय टी, मुंबई अध्यक्ष 
मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड (सा. बां. विभाग) सदस्य 
शास्त्रज्ञ - ई वर्ग, केंद्रीय जल व विद्युत अनुसंधान (Ministry of Jalshakti सदस्य 
Gol), पुणे (CWPRS) 
४ | संचालक, केंद्रीय मत्स्यकी तटवर्ती अभियांत्रिकी संस्था (CICEF under सदस्य 


Ministry of ADF, Gol) 
4 | निवृत्त सह संचालक, केंद्रीय जल व विद्युत अनुसंधान (Ministry of Jalshakti | सदस्य सचिव 
Gol), पुणे (CWPRS) तथा महामंडळाचे शासन नियुक्त तांत्रिक सल्लागार - 
श्री मारुती कुदळे 


३. सदर समितीची कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे राहील. 


1) To confirm the actual quantity of laterite stone material required for reclamation to create a 
land parcel to accommodate all necessary off-shore facilities as per Administrative Approval 
dated 28/03/2018 accorded by Govt. of India for Fishing Harbour at Anandwadi Tal. Deogad 
Dist. Sindhudurg. 


2) The committee should submit the report within 15 days. 


शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यवि-१५१४/प्र.क्र. १७०/पदुम-१४ 


: 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०११८१३२३५४०६०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


lly signed by VIKAS TULSHIRAM KADAM 
)VERNMENT OF MAHARASHTRA, 
V | KA S T U LS H | R A M -AGRICULTURE AND ADF DEPARTMENT, postalCode=400032, 


2.5.4,20=9869ec61c857e78e82b7a19b04c6d22f8ef 1 b&dbc9b19d 


45ef776d80ef148059, 
KA D ) A M seud DC507174367F67372038B4A3876B5734B8B7FD46, 


serialNumber=406CB152E109154A7466CO0SOF88E5A437E17838 
973824687653A5E8D144B72B, cn=VIKAS TULSHIRAM KADAM. 
1022.01.18 13:25:39 +05'30" 


(विकास तु. कदम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. मा. राज्यपाल यांचे सचिव 


२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
३. मा. मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव (सर्व) 
४. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य 


. प्रधान सचिव (पदुम), मंत्रालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

. आयुक्त मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

. सह आयुक्त (सागरी), मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

. प्रादेशिक उपायुक्त, मत्स्यव्यवसाय, मुंबई विभाग, मुंबई. 

. कार्यकारी अभियंता, आयुक्‍त (मत्स्य) यांचे कार्यालय, मुंबई. 

. श्री मानस बेहरा, सिविल इंजिनिअरिंग विभाग, आय आय टी, मुंबई. 

. मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड (सा. बां. विभाग) 

. शास्त्रज्ञ - ई वर्ग, केंद्रीय जल व विद्युत अनुसंधान (Ministry of Jalshakti Gol), Jot (CWPRS) 

. संचालक, केंद्रीय मत्स्यकी तटवर्ती अभियांत्रिकी संस्था (CICEF under Ministry of ADF, Gol) 

. श्री मारुती कुदळे, निवृत्त सह संचालक, केंद्रीय जल व विद्युत अनुसंधान (Ministry of Jalshakti Gol), 


पुणे (CWPRS) तथा महामंडळाचे शासन नियुक्‍त तांत्रिक सल्लागार 


. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


